दि.२८ जानेवारी ते ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 
या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीर सौष्ठव 
स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक १२.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व 
शरीर सौष्ठव स्पर्धा २०१८-१९ /२०१८-१९, दि.०४.०१.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/११५, दि.१७.०१.२०१९. 


: शासन निर्णय : 


दि.२८ जानेवारी ते ०१ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शारीर सौष्ठव स्पर्धा २०१८-१९ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि.२५ 
डिसेंबर, २०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या 
सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.१,८१,३२५ /- (रु. एक लाख ऐक्यांऐशी हजार तीनशे 
पंचवीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व gaye मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल भारतीय 
नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे 
सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २३ ते २५ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दि.२८ जानेवारी ते 
०४ फेब्रुवारी या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त 
करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक 
खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख 
यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीइ-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे,१९८९ 
वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक 
व व्यवस्थापक यांची दि.२२ जानेवारी ते ०४ फेब्रुवारी, २०१९ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व 
इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 

७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम 
शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात 
यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३१११२१५४४८२१ असा आहे. हा Heat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 
Shankarrao — Sisrisisie staan 
Pawar eae 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 


करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफटींग, वेटलिफटींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नावा | ट्रॅकसूट | किटबँग विभाग/ कार्यालय 
पॉवरलिफ्टींग 
शि श्री. ear a.) होय । होय | झासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
इवलेकर 
Q श्री. सतीश पाताडे होय । होय  । संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. DHA लाड नाही । होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी. 
श्री. मनोज चौधरी होय ।होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, कोर्ट नाक्याजवळ, 
ठाणे (पो 
५ | श्री. रंजित शिंगटे होय ।होय | सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. 
पुणे. 
६ श्री. रामचंद्र गावडे होय । होय | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
७ | श्री. संतोष पयेर होय । होय | सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
श्री. संदिप आवारी होय ।होय | तहसिल कार्यालय, भिवंडी, जिल्हा - ठाणे. 
महिला 
९ | श्रीमती अंकिता। होय ।होय  । जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुरवठा कार्यालय, 
मयेकर रत्नागिरी 
। १० | श्रीमती श्रुती तरे होय ।होय | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालय, कल्याण. 
। ११ | श्रीमती विद्या शिरस होय ।होय  ।क्रौडाव युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
१२ | श्रमती मंगला खाडे होय । होय | तहसिलदार कार्यालय, ठाणे. 
१३ | श्रीमती भक्‍ती आंब्रे होय ।होय | नगर रचना बृहन्मुंबई. 
१४ श्रीमती सुचिता ढमाले | होय । होय  । जिल्हा क्रोडा अधिकारी, ठाणे यांचे कार्यालय, ठाणे. 
१५ श्रीमती कल्याणी होय ।होय | सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी 
पाटील मुंबई. 
१६ श्री. शंकर पां.नागप । होय ।होय | Fa व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रशिक्षक 
१७ | श्री. संजय म. पोफळे | नाही | नाही । नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


शरीरसौष्ठव 
१ । श्री.केतन कृ. लाड होय ।होय | सहा.व्यवस्थापक शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, 
चर्नीरोड, मुंबई. 
२ | sere खामकर होय । होय | उपजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, बांद्रा (प), मुंबई- 
४०० ०५१ 
3 श्री.अनिलननि.भंगारे | होय jee  ।प्रोथोनोटरी अण्ड सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च 
न्यायालय, मुंबई 
४ | श्री.कर्ण प्रकाशा होय ।होय  ।जिल्हा न्यायालय, सातारा. 
वायदंडे 
५ | श्री.नंदकिशोर होय । होय | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
मिराशी 
६ । श्री.तुषार घ. मडावे नाही je = | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
७  श्री.विशाल र. जाधव | होय jee  । पोळीस अधिक्षक, पोळीस अधिक्षक कार्यालय, 
बुलढाणा. 
८ _  श्री.संदेश श.। नाही । नाही । शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
इवलेकर 
९ श्री.मेलिद वि. डोंगरे | होय । होय  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, अकोला. 
१० श्री.अनिल न. घरडे नाही । होय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (आ.वि.) महाराष्ट्र 
राज्य, नाशिक. 
वेटलिफ्टींग 
।१_ | श्री.सचिन बोरसे होय ।होय | उपनियंत्रक शिधावाटप, ई परिमंडळ, वडाळा, मुंबई. 
२ श्री.नरसिह राणे होय ।होय  । राज्यकर सह आयुक्त (प्रशा), परतावा लेखा-परी-१ व 
२, इ विंग, माझगांव, मुंबई. 
3 श्री.ओंकार ओतारी होय । होय | तहसिल कार्यालय, दोडामार्ग, सिधुदुर्ग. 
४ श्री. यशवंत ना. तावडे | होय । होय  ।वस्तूव सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
५ | at. राजेश होय fee | सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
स.मांजरेकर मुंबई. 
६ श्री. विजय गो. भोजने । होय fee | गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रशिक्षक 
७ श्री. संजय बा. कदम | नाही ।नाही ।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक 


Ra H en d ra Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
J DN: c=IN, o=Governmen {t Of Maharashtra, 

ou=School Education and Sports Department, 
S h k postalCode=400032, st=Maharashtra, 

7 a n a | la 0 2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca2 
80267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
cn=Rajendra Shankarrao Pawar 

P aWwar Date: 2019.01.31 11:35:48 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


विवरण पत्र "ब" 


२८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१८-१९ 


मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संघास कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. 


क्र तपशील 
fa | पूर्व चाचणी : ears, पोष्टाची तिकीटे, पत्रव्यवहार, टॅक्सी भाडे इत्यादि वरील खर्च. 
२ | निवड चाचणी: 
a) | निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव असोसिएडानचे 
प्रतिनिधी / पंच यांना मानधन, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनिप्रक्षेपण, उपस्थित अधिकारी, जिमखान्याचे 
पदाधिकारी यांना अल्पोपहार / चहापान यावरील खर्च. 


प्लॅटफॉर्म भाडे व वाहतूक खर्च (2400 + १०००) 
३ प्राशक्षण |शबोर 


प्रशिक्षण शिबीर : निवड झालेल्या सर्व स्पर्धकांसाठी दि. २२ ते २४ फेब्रुवारी, २०१७ हया कालावधीत 


संपूर्ण दिवस प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्लॅटफॉर्म भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक खेळाडू करीता 
अल्पोपहार इत्यादि वरील खर्च. 

१० बॉडीबिल्डींगसाठी प्रोसीन ST (Prosing Trunk) कोउच्युम रु. ६००/- प्रमाणे. 

(कॉमन किट) 

२८ ट्रॅक सूट रु. ८००/- प्रमाणे 

३१ किट बंग रु. ५००/- प्रमाणे 

६ पॉवरलिफ्टींग स्कॉट काउच्युम्स (AAA सह) रु. ४०००/- प्रमाणे (_,5, M) 

(३ पुरुष व ३ महिला) 


(४ 
१) 
३) 
१७ पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग लूझ PSA सह) रु.५००/- प्रमाणे. 
9) 
१०) 
११) 
१३) 
98) 


ww 


) | ६ बैचप्रेस ORR (मोनोग्राम सह) रु.६०००/- प्रमाणे. (3 पुरुष व 3 महिला) 


२ निरँप रु. २०००/- प्रमाणे ( पुरुष व महिला यांच्याकरीता प्रत्येकी १) 


me) 

x 
= 
= 


१६ 
१७) 


२ पॉवरलिफ्टींग बेल्ट रु. १०००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
२ वेटलिफ्टींग बेल्ट रु. १०००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
इतर खर्च- पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग (प्रथमोपचार साहित्य, स्थानिक वाहतूक खर्च इत्यादी) (३ 


डं E 


Oo 
s 


स्वतंत्र प्रथमोपचार किट आवश्‍यक आहे.) 


| | एकूण रुपये: रु. एक लाख ऐक्यांऐशी हजार तीनशे पंचवीस फक्त 


Rajendra eaicaton 


postalCod 


रुपये  । 


षु oo / a 


8,000/- 


2,000/- 


५,०००/- 


६,०००/- 


२१,६००/- 
१५,०००/- 
२४,०००/- 


रट 2 4 ००2 / = 


3§,000/- 
१ > 3 & 5) ००2 ०/ = 


3,000/- 


१ षु > 4 ०० / ~ 


2,324/- 
२,४००/- 
९,०००/- 
२,०००/- 
४,०००/- 
१,४००/- 
२,०००/- 
२,०००/- 
१,५० ०/- 


१,८१,३२५/- 


hankarrao Pawar 
laharashtra, 00२! 


‘School 


stalCor 
2.5.4.20=67911 8488/70 1 9efé4ad6ddc2495ca280267c0 
[शाती 


Shankarrao Pawar ५०७७ ७तक क e-taeno 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र -क 


२८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफटींग, defends व हारीरसौष्ठव स्पर्धा २०१८-१९ 
मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव संघाची निवड 
करण्यासाठी दिनांक २५ डिसेंबर, २०१८ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/कार्यालय 
गं श्री MSA डा .इवलेकर , शासकीय मध्यवती मुद्रणालय ,चर्नीरोड ,मुंबई. 
वाहन स्वच्छक 
२ श्री.सतीश पाताडे , संसदीय कार्य विभाग ,मंत्रालळय विस्तार भवन ,मंत्रालय ,मुंबई. 
कार्यालन अधिकारी 
३ | a .कमलेड लाड ,लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय ,रत्नागिरी. 
४ श्री.मनोज चौधरी fetta जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, कोर्ट नाक्याजवळ, ठाणे (प) 
५ | at .रंजित शिंगटे ,कनिष्ठ लिपिक सहकार आयुक्‍त व निबंधक ,सहकारी संस्था ,म.रा .पुणे. 
६ । श्री .रामचंद्र गावडे ,वरीष्ठ लिपिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय ,मुंबई -४०० ००१. 
७ । श्री .संतोष पयेर ,प्रयोगशाळा सहाय्यक | सेंट जार्जस रुग्णालय ,मुंबई -४०० ००१. 
८ | att .संदिप आवारी तहसिल कार्यालय ,भिवंडी ,जिल्हा - ठाणे. 
९ | श्रीमती अंकिता मयेकर festa जिल्हाधिकारी कार्यालय ,पुरवठा कार्यालय ,रत्नागिरी 
। १०_ | श्रीमती श्रती के .तरे ,भूकरमापक उप अधिक्षक ,भूमि अभिलेख कार्यालय ,कल्याण. 
ba q | श्रीमती विद्या शिरस , DIST व युवक सेवा संचालनालय ,पुणे. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 
920 श्रीमती मंगला ग .खाडे ,तलाठी तहसिलदार कार्यालय ,ठाणे. 
१३ | श्रीमती भक्‍ती आंब्रे ,शिपाई नगर रचना बृहन्मुंबई. 
१४ । श्रीमती सुविता ढमाले , जिल्हा HIST अधिकारी ,ठाणे यांचे कार्यालय ,ठाणे. 
क्रीडा अधिकारी 
१५ _ | at फिरोज फुलारी ,शिपाई प्रोथोनोटरी अँण्ड सिनियर मास्टर ,मुंबई उच्च न्यायालय , 
मुंबई 
१६ | al .सुहास खामकर ,तहसिलदार उपजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पू), मुंबई- Yoo ०५१ 
१७ | att अनिल नि .भंगारे ,शिपाई प्रोथोनोटरी अँण्ड सिनियर मास्टर ,मुंबई उच्च न्यायालय , 
मुंबई 
१८ श्री .कर्ण प्रकाश वायदंडे ,शिपाई जिल्हा न्यायालय ,सातारा. 
१९ | श्री .नंदकिशोर मिराशी ,बांधणीकार । शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय ,चर्नीरोड ,मुंबई. 
२० श्री .तुषाल घ .मडावी , शासकीय मध्यवती मुद्रणालय ,चर्नीरोड ,मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 
२१ | श्री .विशाल र .जाधव, पोलीस अधिक्षक ,पोळीस अधिक्षक कार्यालय ,बुलढाणा. 
क .श्रेणी लिपिक 
22. श्री .मिलिद वि .डोंगरे ,मजूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१ ,अकोला. 
२३. श्री.अनिलन .घरडे ,वरीष्ठ लिपिक | सहनिबंधक ,सहकारी संस्था) आ.वि (महाराष्ट्र राज्य, 


नाशिक. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२ 


२४ | श्री .सचिन बोरसे उपनियंत्रक शिधावाटप ,इं परिमंडळ ,वडाळा ,मुंबई. 
शिधा वाटप निरीक्षक 
२५ | aT .नरसिह राणे ,राज्यकर निरिक्षक । राज्यकर सह आयुक्त (प्रशा), परतावा लेखा-परी-१ व २, इ 
विंग, माझगांव, मुंबई. 
२६ | al .ओंकार ओतारी ,तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी ,तहसिल कार्यालय ,दोडामार्ग ,सिधुदुर्ग. 
२७ | श्री .सूरज रांगणकर ,वेटर सह्याद्री गेस्ट हाऊस AGAR हिल ,मुंबई. 
२८ | श्री .बाळकृष्ण ठाकूर ,शिपाई गृह विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
२९ | श्री .भगवान वि .खोपकर , राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय ,माझगांव ,मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 
३० _ | श्री .श्रीकांत वि .घोलकर , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय ,मंत्रालय ,मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
३१ श्री .ज्ञानेश्वर प्र.राठोड , शासकीय मध्यवती मुद्रणालय ,चर्नीरोड ,मुंबई. 


सहा .बांधणीकार 
३२ | at .यशवंत तावडे ,राज्यकर निरिक्षक | राज्यकर आयुक्त ,माझगांव ,मुंबई 
३३ | wt .अनिलन as ,वरिष्ठ लिपिक । सहनिबंधक ,सह .संस्था ,म.रा .नाशिक. 


३४ | श्री .सचिव प्र .बोरसे , उपनियंत्रक शिधावाटप ई परिमंडळ ,वडाळा ,मुंबई. 
शिधावाटप निरिक्षक 
३५ | tt ओंकार ओतारी ,तहसिलदार उपजिल्हाधिकारी ,तहसिलदार कार्यालय ,दोडामार्ग , 
सिंधुदूर्ग. 
३६ | श्री.सुनिल आ देसाई , शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 
३७ | श्री sige वि .गांवकर ,वेटर मंत्रालय उपहारगृह ,मंत्रालय ,मुंबई. 
३८ | श्री .विष्णू द .पाटील ,लिपिक माहिती व जनसंर्पक महासंचालनालय ,मंत्रालय ,मुंबई. 
३९ । श्री.मनोज सिलेलान , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण ,नरीमन पॉईन्ट ,मुंबई. 
४० श्री .संजयम .पोफळे , नगर विकास अधिकारी ,मंत्रालय ,मुंबई 
सहा .कक्ष अधिकारी 
४१ | श्री .राजेश स .मांजरेकर , सामाजिक न्याय विभागव विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय , 
सहा .कक्ष अधिकारी मुंबई. 
४२ श्री.सतीश ना .सोनवाने , जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
सहा.कक्ष अधिकारी 
83 श्री.संजयबा .कदम, महसूल व वन विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 
४४ | aft शंकर पां .नागप, मृद व जलसंधारण विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 
सहा .कक्ष अधिकारी 
४५ श्री .विजयगो .भोजने गृहनिर्माण विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 
प्रशिक्षक 
Rajendra : = oe : a ees 
Shankarrao Pawar 5 esos 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


